सन २०२२-२३ या वर्षासाठी क्रीडा सुविधा 
निर्मितीसाठी आर्थिक सहाय्य योजनेंतर्गत 
आर्थिक सहाय्य वितरीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: क्रीडासु-३३२२ /प्र.क्र.१५०/क्रीयुसे-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : १० नोव्हेंबर, २०२२ 


वाचा:- 

१. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र. राक्रीधो-२०१२/प्र. क्र. २६०/ क्रीयुसे-१ 
दि. ०१ मार्च, २०१४ 

२. शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग क्र. क्रीडायो-२४१९/प्र.क्र.१३०/क्रीयुसे-१, 
दिनांक ०७ सप्टेंबर, २०१९ 

३. शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग क्र. क्रीडायो-२३२१/प्र.क्र.२८७/क्रीयुसे-१, 
दिनांक ३१ मार्च, २०२२ 

४. आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र क्र. क्रीसुनि / आर्थिक 
सहाय्य/२०२२-२३/का-९/८१२० दि. २८ सप्टेंबर, २०२२ 


प्रस्तावना:- 


राज्यातील खाजगी/झासनाच्या मार्फत चालविण्यात येणा-या व राज्य झासनाच्या संबंधित 
विभागांनी मान्यता दिलेल्या शौक्षणिक संस्था, विविध खेळांच्या विकासासाठी कार्यरत असणा-या असणा- 
या व सार्वजनिक विश्वस्त अधिनियम, १९५० किंवा संस्था नोंदणी अधिनियम, १८६० अन्वये पंजीबद्ध 
असतील अशा व्यायाम संस्था, क्रीडा मंडळे, क्रीडा संघटना इत्यादींना क्रीडा सुविधा निर्मिती व क्रीडा 
साहित्यासाठी ७५:२५ (शासन व संबंधित संस्था) या प्रमाणात अनुदान देण्यास संदर्भ क्र. १ च्या शासन 
निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली आहे. "क्रीडा सुविधा निर्मितीसाठी आर्थिक सहाय्य करणे" ही क्रीडा 
धोरणातील एक महत्वाची शिफारस आहे. त्यानुषंगाने राज्यातील मान्यताप्राप्त शैक्षणिक संस्था, खाजगी 
क्लब, क्रीडा मंडळे, प्राधिकरणे स्थानिक स्वराज्य संस्था यामधून दर्जेदार क्रीडा सुविधा निर्माण करुन 
त्याव्दारे खेळाडूंच्या कामगिरीत वाढ करुन राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय खेळाडू निर्माण करण्यास चालना 
देणे, हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे. या संदर्भातील सविस्तर कार्यपध्दती उपरोक्त संदर्भ क्र. (9) येथील 
शासन निर्णय, दिनांक ०१ मार्च, २०१४ अन्वये विहीत करण्यात आली आहे. रामरत्न एज्युकेशन 
WAS, इस्लामपूर ता. वाळवा जि. सांगली या संस्थेस बंदिस्त प्रेक्षागृह या प्रकल्पाकरीता संदर्भ क्र. 
(२) येथील शासन निर्णयान्वये रु. ९०.०० लक्ष इतक्या रकमेस प्रशासकीय मान्यता देण्यात येऊन प्रथम 
हप्ता म्हणून रु. १८.०० लक्ष इतका निधी वितरीत करण्यात आला आहे. त्यानंतर सदर संस्थेस रु. ४०.०० 
लक्ष रकमेचा दुसरा हप्ता संदर्भाधीन क्र. (३) अन्वये वितरीत करण्यात आला आहे. याप्रमाणे रामरत्न 
एज्युकेशन फ़ाऊंडेशन, इस्लामपूर ता. वाळवा जि. सांगली या संस्थेस संदर्भ क्र. (२) व (३) अन्वये एकूण 
रु. ५८.०० लक्ष इतका निधी वितरीत करण्यात आला आहे. सदर संस्थेचा उर्वरीत निधी मागणीचा प्रस्ताव 
आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा संचालनालय यांनी संदर्भ क्र. (४) अन्वये शासनास सादर केला आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः क्रीडासु-३३२२ /प्र.क्र.१५०/क्रीयुसे-१ 


शासन निर्णय :- 


यानुषंगाने सदर संस्थेस उर्वरीत/अंतिम हप्ता अनुदान वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 


होती. 


सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाकरीता क्रीडा सुविधा निर्मितीसाठी आर्थिक सहाय्य उपलब्ध 
करण्याकरीता अर्थसंकल्पित रु.१०००.०० लक्ष तरतूदीमधून रु. ३२.०० लक्ष (अक्षरी रुपये बत्तीस लक्ष 


फक्त) इतकी तरतूद खालील तक्त्यात दर्शविण्यात आल्याप्रमाणे संबंधित संस्थेस वितरीत करण्यास 


याद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे:- 


रक्‍कम (रु. लाखांत) 


अ. । संस्थेचे नाव प्रकल्प । प्रकल्पाची राज्यशासन यापूर्वी या शासन 
क्र अंदाज- अनुदान वितरीत | निर्णयान्वये 
पत्रकीय मर्यादा (७५ | अनुदान | वितरीत 
किंमत %) करावयाचा निधी 
१ २. 3. 8. प. ६. 9. 
१. | रामरत्न एज्युकेशन | बंदिस्त | 920,00 ९०.०० _। ५८.०० ३२.०० 
फाउंडेशन, प्रेक्षागृह (१८.०० 
इस्लामपूर + 
ता. वाळवा जि. ४०.०० 
सांगली 
२. सदरमान्यता खालील अटी व शर्तीच्या अधिन राहून देण्यात येत आहे. 


(१ शासन निर्णय दिनांक ०१ मार्च २०१४ मधील परि. क्र. ४ (अ) क्रीडा सुविधा निर्मितीच्या आर्थिक 
सहाय्याबाबत अनुदान मंजुरीच्या अटी व शर्ती नुसार संबंधित संस्थेला अनुदान वितरीत करण्याची 
कार्यवाही करावी. 


(२) संबंधित संस्थेस अनुदान वितरित झाल्यानंतर प्रकल्प पूर्णत्वाचा दाखला, प्रकल्पाच्या 
छायाचित्रांसह व उपयोगीता प्रमाणपत्रासह लवकरात लवकर व कमाल १ वर्षाच्या कालमर्यादेत सादर 
करणे बंधनकारक राहील, अन्यथा वितरीत अनुदान शासनाच्या प्रचलीत दंडनीय व्याज दराने अनुदान 
वितरीत झाल्याच्या दिनांकापासून वसुल करण्यात येईल, ही अट मान्य असल्याचे हमीपत्र 
प्रतिज्ञापत्राद्वारे संबंधित संस्थेकडून घेण्यात यावे. तसेच संबंधित संस्थेस एकूण मंजूर करण्यात 
येणार्‍या अनुदानाच्या १०% रकमेची बँक गॅरेंटी देणे आवश्‍यक राहील. त्यानुसार बँक Wel व 
प्रतिज्ञापत्र संबंधित जिल्हा क्रीडा अधिकारी यांच्याकडे जमा करण्यात आल्यानंतर मंजूर रकमेच्या 
वितरणासाठी उपलब्ध होणारा निधी संबंधित संस्थेस आर.टी.जी.एस. द्वारे वितरीत करण्यात यावा. 


(३) शासन अनुदान व स्वहिस्सा खर्च करून विनियोग प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक राहील. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः क्रीडासु-३३२२ /प्र.क्र.१५०/क्रीयुसे-१ 


(४) संबंधित संस्थेकडून स्वहिस्सा २५% रक्‍कम आणि यापूर्वीच्या शासन निर्णयान्वये वितरीत केलेले 
अनुदान प्रथम खर्च करून बांधकामांच्या सद्यस्थितीबाबत छायाचित्रांसह सनदी लेखापालाच्या 
स्वाक्षरीचे खर्चाचे विवरणपत्र सादर केल्यानंतरच क्षेत्रीय कार्यालय / संचालनालयाकडून संबंधित 
संस्थेस उर्वरीत देय अनुदान उपलब्ध आर्थिक तरतूदीच्या अधीन राहून वितरीत करण्यात यावी. 


(4) संबंधित संस्थेने स्वहिऱ्याची २५% रक्कम प्रथम खर्च करून वरील अनुक्रमांक (२) मध्ये नमूद 
केल्याप्रमाणे संबंधित जिल्हा क्रीडा अधिका-याकडे विवरणपत्र सादर केल्यानंतर संबंधित संस्थेची 
बँक गॅरंटी मुक्‍त करण्यात यावी. 


३. उपरोक्त अटींच्या अधीन राहून सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाकरीता क्रीडा सुविधा निर्मितीसाठी 
आर्थिक सहाय्य या योजनेंतर्गत अर्थसंकल्पित रु. १०००.०० लक्ष तरतूदीमधून सदर निधी वितरीत 
करण्यात यावा. 


४. यासंदर्भात होणारा खर्च "भागणी क्र. ई-३ लेखाशिर्ष २२०४, क्रीडा व युवक सेवा, १०४ क्रीडा व 
खेळ, (४०) क्रीडा सुविधा, (४०) (०१) क्रीडा सुविधा निर्माण करण्यासाठी सहाय्य (कार्यक्रम) (२२०४५७०६), 
३१ सहायक अनुदाने (वेतनेतर)" या लेखाशीर्षाखाली सन २०२२-२३ या वर्षासाठी उपलब्ध तरतूदीमधून 
भागविण्यात यावा. 


५. वित्त विभाग दिनांक दि. ०४.०४.२०२२ च्या परिपत्रकातील सूचनांनुसार उपरोक्‍त तरतूद खर्च 
करण्याबाबतची कार्यवाही करण्यात यावी. याकरीता जिल्हा क्रीडा अधिकारी, सांगली यांना आहरण व 
संवितरण अधिकारी व आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून 
घोषित करण्यात येत आहे. 


६. सदरशासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२१११०१८१३३०२८२१ असा आहे. हा sear डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
RANSING sone 
ANANDRAO DERE Paice statin 
(रणसिंग डेरे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. मा.राज्यपालांचे प्रधान सचिव, 
२. मा.सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई यांचे खाजगी 
सचिव, 
३. मा.अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई यांचे खाजगी 
सचिव, 
४. मा.उपसभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः क्रीडासु-३३२२ /प्र.क्र.१५०/क्रीयुसे-१ 


५. मा.उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
६. मा.मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, 

७. मा.उपमुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, 

८. मा.विरोधी पक्षनेता,विधानसभा / विधानपरिषद, यांचे स्वीय सहायक, मुंबई. 
९. मा.मंत्री (क्रीडा व युवक कल्याण), यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
१०.सर्व मा. विधानपरिषद/ विधानसभा सदस्य, महाराष्ट्र विधानमंडळ, मुंबई 
११.सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, यांचे स्वीय सहाय्यक 

१२.आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

१३.महाळेखापाल (लेखा अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१ - मुंबई/महाराष्ट्र-२ नागपूर. 
१४.महाळेखापाल (लेखा), महाराष्ट्र-१ - मुंबई/महाराष्ट्र-२ नागपूर. 
१५.उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, कोल्हापूर विभाग, कोल्हापूर 
१६.जिल्हा क्रीडा अधिकारी, सांगली 

१७.जिल्हा कोषागार अधिकारी, सांगली 

१८.कार्यासन अर्थसंकल्प, शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१९.निवड नस्ती (क्रीयुसे-१). 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


